केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र (505) योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरिता निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः HFA ११२२/प्र.क्र.३७/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्रं. केपूयो-११२२/प्र.क्र. ३७ /रेशीम कक्ष, 
दिनांक २४ मार्च, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

वाचा येथील शासन निर्णय दि.२४ मार्च, २०२३ मधील परिच्छेद ४ मध्ये “तसेच, राज्य 
हिळ्यासाठी ₹ ४१.९६ लक्ष ( अक्षरी रुपये एक्केचाळीस लक्ष TAI हजार मात्र) इतकी रक्‍कम 
वितरीत” याऐवजी “तसेच, राज्य हिछ्यासाठी = ४१.६९ लक्ष ( अक्षरी रुपये एक्केचाळीस लक्ष 
एकोणसत्तर हजार मात्र) इतकी रक्‍कम वितरीत” असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३२७१५०८३३३३०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ALKA V 1१०? 


(अलका वि जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्ष), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
) सदस्य-सचिव, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु. 
) कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


8 


Cc 
eS 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व प्रादेशिक रेशीम कार्यालये. 

१०) सर्व जिल्हा रेशीम कार्यालये. 

११) अवर सचिव (का-१७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


(0, ८-४ 


¢ 


vo 


